स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/जिल्हा परिषद, पोलिस वेल्फेअर, 
आर्मी वेल्फेअर) यांनी नवीन शाळा सुरु 
करण्यासंदर्भात.... 

आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी, के/ऑफ 
कॅड, कॅम्प, पुलगाव संचलित आर्मी प्रायमरी स्कूल, 
पुलगाव, कॅड कॅम्प, पुलगाव, देवळी, जि. वर्धा या 
शाळेस स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर दर्जावाढ 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२४/प्र.क्र.१२०/एसएम- 2 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ जूले, २०२४. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः नमाझा-२००९/(४९७/०९)/ 
माशि-१, दिनांक ११ जून, २००९. 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
शिसं/स्वयंअर्थ/२०२४-२५/एस-४/३४६२, दि.२८.०६.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


आर्मी वेलफेअर एज्युकेडहान सोसायटी, के/ऑफ कॅड, कॅम्प, पुलगाव संचलित आर्मी प्रायमरी 
स्कूल, पुलगाव, HS कॅम्प, पुलगाव, देवळी, जि. वर्धा या शाळेस स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर शौक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ पासून स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर दर्जावाढ मिळणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. (२) अन्वये 
शासनास प्राप्त झाला होता. सदर शाळेस स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर दर्जावाढ परवानगी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (सन २०१३ चा 09) 
अंतर्गत आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी, के/ऑफ HS, कॅम्प, पुलगाव संचलित आर्मी प्रायमरी स्कूल, 
पुलगाव, कॅड कॅम्प, पुलगाव, देवळी, जि. वर्धा या शाळेस प्राथमिक शाळेला जोडून उच्च प्राथमिक, इ. ६ वी 
ते इ. ८ वी स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर दर्जावाढ करण्यास सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून खाळील 
अटी व शातींच्या अधीन राहून शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र शाळेचे नाव व पत्ता माध्यम मंडळ शाळेचा प्रकार 
आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन | इंग्रजी ।सी.बी.एस.ई | दर्जावाढ, प्राथमिक शाळेस 
7 सोसायटी, के/ऑफ HS, कॅम्प, जोडून उच्च प्राथमिक (इ. ६ वी 
पुलगाव संचलित आर्मी प्रायमरी तेइ.८वी) 
WS, पुलगाव, कॅड कॅम्प, 
पुलगाव, देवळी, जि. वर्धा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२४/प्र.क्र.१२०/एसएम- २ 


अटीव शर्ती :- 

|. सदर प्राथमिक शाळेस आवश्‍यक व यापुढे येणाऱ्या कोणत्याही खर्चाकरिता, राज्य 
शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असे कोणतेही वित्तीय सहाय्य / अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार नाही. 

॥. प्राथमिक शाळांबाबतचे शासनाचे प्रचलित धोरण व निकष यांचे पालन करणे तसेच 
शाळेमध्ये आवश्‍यक वर्गखोल्या, सर्व भौतिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे 
अनिवार्य राहील. 

ll. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यथित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अन्वये 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व श्तींचे आणि या अधिनियमांन्वये शासनाने 
दिलेल्या निदेझ्ांचे किंवा शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या मानकांचे किंवा acl व 
शर्तीचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या '१७७७/५/.॥॥॥/890[॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१६१२४१५६२४२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

V | V E K G U LA B R A O 2.5.4.20=55c54ce6c9bede7daecd096d20450a76c60783cb 
1318374f8764a2da64d548a5, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S A Pp KA L serialNumber=50EDF35541F970C25C79ED803C981C8C9E 
BC19E27CDBAD124BB5C63AA9962A6B, cn=VIVEK 
GULABRAO SAPKAL 
Date: 2024.07.16 12:53:30 +05'30' 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
३. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
५. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, वर्धा. 
६. निवडनस्ती (१२०/२०२४/एसएम-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


